महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या बस 
खरेदी व बसस्थानकांचे आधुनिकीकरणांर्तगत 
बांधकाम व इतर सोयी सुविधा यासाठी अर्थसंकल्पिय 
तरतूदीतून निधी वितरीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्र.एसटीसी-०२२१/प्र.क्र.३३(२) परि-१ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : 30 मार्च, २०२१. 


वाचा :- झासन निर्णय क्र.एसटीसी-०२२१/प्र.क्र.३३(२)/परि-१, दिनांक २७.०३.२०२१. 


शासन शुध्दीपत्रक :- 


उपरोक्त शासन निर्णयातील परिच्छेद क्रमांक १ खालीलप्रमाणे वाचण्यात यावा :- 


“प्रस्तावनेत नमूद कामासाठी सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षाकरिता रु.७२८.०० लक्ष (रुपये सात 
कोटी अठ्ठावीस लक्ष फक्त) एवढा निधी “मागणी क्र. बी-३, लेखाशिर्ष ३०५५, मार्ग व परिवहन, १९० 
सार्वजनिक क्षेत्रातील इतर उपक्रमांना सहाय्य (००) (०१ महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या 
बसस्थानकांच्या आधुनिकीकरणातंर्गत बांधकाम व इतर सोयी सुविधा (३०५५ ००५२)” ३५, भांडवली मत्तेच्या 
निर्मितीकरीता अनुदान या लेखाशिर्षाखाली पुढील अटींच्या अधीन राहून वितरीत करण्यात येत आहे.” 


२. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करुन देण्यात येत असून, त्याचा संकेतांक क्रमांक २०२१०३३०१६४५५७३२२९ आहे. हे 
शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Meghana G 


M h G f Maharasht Home Deaprtment, 
eg yana aurav postalCode=400032, st=M; 
2.5.4.20=d29224e30812c4523eedb32c54f5cbc27548f81ccf656192 


Sh | nde 06१7351151 


Date: 2021.03.30 16:52:26 +05'30' 


(मेघना गौरव शिंदे) 
कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


१. मा. राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मुंबई. 

२. मा. मंत्री/राज्यमंत्री (परिवहन) यांचे खाजगी सचिव 

३. उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ, मुंबई 
४. परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

५. महालेखापाल १/२ (लेखा व अनुज्ञेयता /लेखा परिक्षण), महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः एसटीसी-०२२१/प्र.क्र.३३(२) परि-१ 


६. महालेखापाल (वाणिज्यिक लेखा परिक्षा), मुंबई 

७. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

८. निवासी लेखा परिक्षण अधिकारी, मुंबई 

९. वित्तिय सल्लागार व मुख्य लेखा अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ,मुंबई. 
१०.नियोजन विभाग (का-१४६१), मंत्रालय, मुंबई. 

११.वित्त विभाग (व्यय -८/साऊ/अर्थसंकल्प-१०/अर्थोपाय) विनियम, मंत्रालय, मुंबई -३२ 
१२.गृह विभाग (बीयुडी-१/बीयुडी-२/परिवहन-३/परिवहन-४), मंत्रालय, मुंबई 
१३.निवडनस्ती (परिवहन-१) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


